महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्रमांक बैठक-०७१६/प्र.क्र.५११३/पोल-७ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक १३ मार्च २०१८. 


विषय :- मौजे वाढवण, कांदिवली (पूर्व, मुंबई, येथे बांधण्यात आलेली एक पोलीस चौकी 
आणि ३४ सदनिका यांची देणी (Dues) भरण्यासाठी व दुरुस्ती व परिरक्षा 
यांकरिता मे. गुडविल बिल्डर्स (विकासक) यांनी केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती 
करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्रमांक बैठक-०७१६/प्र.क्र.५१३/पोल-७, दिनांक 
२८.०८.२०१७. 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोआ/कक्ष- 
८(११/शा.६६/१८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 


शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्रमांक बैठक-०७१६/ ¥.H.493/ पोळल-७, दिनांक 
२८.०८.२०१७, मधील परिच्छेद १, २ व ५ यांमधील “दिनांक 09.99.2099 ते ११.०४.२०१७” 
या मजकुराऐवजी “दिनांक ०८.१०.२००९ ते ११.०४.२०१७” हा मजकूर वाचण्यात यावा. 


२. हे शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८०३१४१७४६३१५१२९ असा आहे. हे 
शुध्दिपत्र डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


7 Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
W a p Nn | O p a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d44 


B 0 Ir S e 3b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2018.03.14 17:48:08 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई, मुंबई. 
प्रत: 

१) मे. गुडविल बिल्डर्स, १०५, युसुफ इमारत, पहिला मजला, ४९, वीर नरिमन मार्ग, 
मुंबई- ४०००२३. 


२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५) निवड फाईल, पोल-७. 


